दुग्धव्यवसाय विभागातील अभियांत्रिकी 
गट-अ दुग्धशाळा अभियंता संवर्गातील 
उपआयुक्त (दुग्धशाळा अभियांत्रिकी) गट- 
अ या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र.10)५प्ा)-17011/2/2023-1),पा)-0)1)2- 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ३१/१०/२०२३ 


शासन आदेशा :- 

दुग्धव्यवसाय विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ दुग्धशाळा अभियंता (एस-२३ रु.६७७००- 
२०८७००) या संवर्गातून उपआयुक्त (दुग्धशाळा अभियांत्रिकी) गट-अ (एस-२५ रु.७८८००-२०९२००) 
या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव व कार्यरत पद | पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


aa २ ३ 


षि श्री. महेश मनोहरराव मुळे उपआयुक्त (दुग्धशाळा अभियांत्रिकी) गट-अ, 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग 


२. सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्टतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच, दि. ७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


४ संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत 
बदल करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील 
तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

५. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिका-यांनी 
संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच संबंधित अधिका-याने 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-9909 9/2/2023-DAHD-DD2- 


पदोन्नतीच्या पदावर ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. पदोन्नतीच्या पदावर 
रुजू झालेल्या अधिका-यांचा रुजू अहवाल शासनास ashwini.yamgar@nic.in या ईमेल 
संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०३११२०८३९५००१ असा आहे. हे 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSITANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f0b627b3230194fa84bd0eS5b4eb590e81c2c1 5ce998ba 1 9f4825b4ac 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मंत्री (प्ुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 
३) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई-१ 
४) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी, मुंबई. 
५) श्री. महेश मनोहराव मुळे, दुग्धशाळा अभियंता, आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग 
६) अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा. 
७ निवडनस्ती (पदुम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


